सर्वसाधारण बदल्या-२०२३ 
वास्तुशास्त्रज्ञ 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र.९०(२)/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५/०५/२०२३ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम 
विभागातील खालील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. | वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे | सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यालयाचे बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
नांव नांव 

q श्री.हर्षद तु. | वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां. विभाग, मुंबई | मुख्य वास्तुझ्यास्रज्ञ, सा.बां. विभाग, मुंबई 

साळुंखे यांच्या कार्यालयातील वास्तुशास्त्रज्ञ | यांच्या कार्यालयातील वास्तुझ्ास्रज्ञ पदावर 
पदावर (पथक क्र.१) 

२ | श्री. समीर बंडोपंत | उप वास्तुशास्त्रज्ञ, प्रादेशिक विभाग, | उप वास्तुशास्त्रज्ञ, प्रादेशिक विभाग, पुणे 

यादव पुणे या कार्यालयातील वास्तुशास्त्रज्ञ | यांचे कार्यालयातील वास्तुशास्त्रज्ञ पदावर 
या पदावर (श्रीमती हेंडवे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

३ | विजयका.शेवरे । वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां. विभाग, मुंबई | उप वास्तुशास्त्रज्ञ, प्रादेशिक विभाग, 
यांच्या कार्यालयातील वास्तुशास्त्रज्ञ औरंगाबाद ard कार्यालयातील 
या पदावर वास्तुशास्त्रज्ञ पदावर 

(श्रीमती वाघवसे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

४ | श्रीम. अमिषा | उप वास्तुशास्त्रज्ञ, प्रादेशिक विभाग, | उप वास्तुशास्त्रज्ञ, प्रादेशिक विभाग, 

अमुल वाघवसे औरंगाबाद अंतर्गत (नाशिक (पथक | औरंगाबाद कार्यालयातील रिक्‍त पदावर 
क्र.२) वास्तुशास्त्रज्ञ या पदावर 

५ | श्रीम. माधुरी | उप वास्तुशास्त्रज्ञ, प्रादेशिक विभाग, | उप वास्तुझास्तज्ञ, प्रादेशिक विभाग, पुणे 

किशोर हेंडवे पुणे या कार्यालयातील वास्तुशास्त्रज्ञ | यांचे कार्यालयातील वास्तुशास्त्रज्ञ पदावर 
या पदावर (श्री. यादव यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त वास्तुशास्त्रज्ञ यांना नवीन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे व 
त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र. ९०(२)/सेवा-२, दिनांक २५/०५/२०२३ 

र. उपरोक्त वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल 
शासनास विनाविलंब शासनास सादर करावा. उपरोक्त वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 
नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अभियंत्यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता 
घ्यावी, अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, 
मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षता घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदली 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी पदभार 
सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०५२५१५३४२३६८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PATIL SWATI ee 
SACHIN : sat 


Date: 2023.05.25 15:35:08 +05'30" 


(स्वाती स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. अधिदान व लेखाधिकारी/निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/औरंगाबाद 

५. सर्व संबंधित वास्तुशास्त्रज्ञ यांना मुख्य ARTS AT. बां. विभाग, मुंबई यांच्यामार्फत. 

६. मा. मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

८. निवडनस्ती कार्यासन सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


